शाळा आणि झासकीय वसतीगृहांतील 
विद्यार्थ्याकरिता कार्यरत थेट लाभ 
हस्तांतरण (डीबीटी) धोरणाचा अभ्यास 
करण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक, क्र.आवगृ-२०१८/प्र.क्र.१२/का-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. १४ ऑक्टोंबर, २०२०. 


वाचा :- 
१. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र.आवगृ-२०१८/प्र.क्र.१२/का-१२, 
दि.१३.०८.२०२०. 
२. आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक आवगृ-२०१८/प्र.क्र.१२/का-१२, 
दि. २४.८.२०२० 
शासन शुद्धीपत्रक :- 


शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहातील विद्यार्थी वैयक्तिक वापराच्या वस्तू व लेखन 
साहित्य, पुस्तके इत्यादी बाबीसाठी तसेच जिल्हा, विभाग व महानगरपालिका स्तरावरील 
वसतीगृहामधील विद्यार्थ्याना भोजनासाठी देण्यात येणाऱ्या DET धोरणाचा अभ्यास करून 
पूर्वीप्रमाणे सदर साहित्य वस्तू स्वरुपात द्यावे/आहारासाठी भोजनठेके सुरू करावेत किंवा DBT 
धोरणच सुरु ठेवावे, याचा अभ्यास करणेसाठी संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये अभ्यासगट स्थापन 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


सदर शासन निर्णय व शुध्दीपत्रकातील, 


मानधन व प्रवास भत्ता:- 


शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या सदस्या व्यतिरिक्त अन्य सदस्य व अशासकीय सदस्य 
यांना समितीच्या कालावधीसाठी उपस्थिती भत्ता प्रति बैठक रु. ५०००/- व सर्व सदस्यांना प्रत्यक्ष 
केलेल्या प्रवासानुसार रेल्वेच्या 2 Tier AC च्या तिकिटाच्या दराने प्रवासभाडे देय राहील. 
अभ्यासगटाच्या बैठकी संदर्भात सर्व व्यवस्था क्षेत्रिय कार्यालयांनी करावी, असे वाचावे. 


याऐवजी, 


मानधन व प्रवास भत्ता:- 


शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेले सदस्य, अन्य सदस्य व अशासकीय सदस्य यांना 
समितीच्या कालावधीसाठी उपस्थिती war प्रति बैठक रु. ५०००/- व सर्व सदस्यांना प्रत्यक्ष 
केलेल्या प्रवासानुसार रेल्वेच्या 2 Tier AC च्या तिकिटाच्या दराने प्रवासभाडे देय राहील. 
अभ्यासगटाच्या बैठकी संदर्भात सर्व व्यवस्था क्षेत्रिय कार्यालयांनी करावी, असे वाचावे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः आवगृ-२०१८/प्र.क्र.१२/का-१२ 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७॥११/.॥80व०9॥॥8.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०२१२४८१३३५२४ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAVIT BHAURAO RAGHUNATH 

AVIT BHAURA oe 
Dep postalCode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=692454783803b1 bf08be0ff2505a01 eb578c6 1edfbb827457be5 
704f5b440067, 


INumber=950bc6a64b080 1087d4b403d7351619557bcd3489ca14 
b4e0f644bf05a04e89 -GAVIT BHAURAO RAGHUNATH 
D 2020.11.02 12:50:56 +05'30' 


(भा.रा.गावित) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्व मा. विधानसभा सदस्य. 
) 

) 

) 

) 


सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य. 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
अभ्यासगटातील सर्व माननीय सदस्य (आयुक्‍त ,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था , 
पुणे यांच्यामार्फत) 
qo) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
११)आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक 
93) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / अमरावती 
१४सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
94) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 


१६)महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व SSAA, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१७ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१८)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१९) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
२०)सर्व उप सचिव/ अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय 
मुंबई. 
१)निवडनस्ती (का-१२) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


